सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र . २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १८-२४ , २०१७ : वैशाख / ज्येष्ठ २८ -३ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १४ ,किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - 
असलेले नियम व आदेश . 

८७५ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . ८८८ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, - 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


२६ .०३ . २०१७, व २८ .०३. २०१७ ते ९ .०४ .२०१७ असे एकूण १८ दिवसा 
करिता सकाळी ८ .०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत सर्व वाहतूक पूर्णपणे 
बंद आवश्यक असल्याचे कळविले आहे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मोटर वाहन कायदा , १९८८ चे कलम ११५ अन्वये आदेश 
क्रमांक / गृहविभाग कक्ष १/ कावि/ २४० / २०१७. - ज्याअर्थी कार्यकारी 
अभियंता, सा . बां . विभाग , बुलडाणा यांनी माझे निर्दशनास आणून दिले 
आहे की , राहेरी पुलाच्या बेअरिंग दुरुस्तीने काम करण्याकरिता पुलाचा 
स्लॅब उचलणे व हलवणे गरजेचे असल्यामुळे सदर पुलावरील हलकी 
वाहतूक दिनांक १८ .०३. २०१७, २१ .०३. २०१७, २३.०३ . २०१७, २५.०३. २०१७ , 


त्यानुसार कार्यकारी अभियंता , सा . बां . विभाग बुलडाणा यांनी प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे जालना सिंदखेड राजा मेहकर मालेगांव रस्त्यावरील असलेल्या 
राहेरी गांवाजवळच्या मोठया पुलावरील सर्व वाहतूकीस बंदी घालून रकाना 
क्रमांक ३ दर्शविलेल्या मार्गाने वळविण्याबाबत ( पर्यायी मार्ग राहेरी पुलावरुन 
जाणाऱ्या हलक्या वाहतूकीसाठी ) प्रस्ताव सादर केलेला आहे . 


अ . क्र 


मुळ मार्ग 


पर्यायी मार्ग 


जालना - सिंदखेड राजा - मेहकर . 


जालना - देऊळगांवराजा - देऊळगांवमही - खैरव- मलकापूर पांग्रा 
- बिबी- सुलतानपूर - मेहकर . 
मेहकर - सुलतानपूर - बिबी - मलकापूर पांग्रा- खैरव- देऊळगांव मही 
- देऊळगांव राजा - जालना . 


२ 


मेहकर - सिंदखेड राजा - जालना . 


औ . भाग १ - २० 


८७५ 


८७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८ -२४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८-३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


In her absence the charge of her Court is kept with 
Shri S . K . Mungilwar, 3rd Jt. Civil Judge (S . D .) , Jalna and 
in addition to his own duties . 


प्रमुख राज्य मार्ग - १२ ( नागपूर - मुंबई रस्ता ) वरील सिंदखेड राजा ते 
दुसरबीड दरम्यान राहेरी गांवाजवळील खडकपूर्णा नदीवर असलेल्या पुलाला 
जड वाहतुकीमुळे मोठा धोका संभवत असून अपघात घडण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही , त्यावरुन खालील रकाना क्र .२ मध्ये दर्शविलेल्या 
मार्गावरील सर्व वाहतुक रकाना क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पर्यायी मार्गाने 
वळविणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


Jalna, 16th March 2017. 

Smt. S . S. KOSAMKAR, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 


( No . B- 2 / 33 of 2017 ) 


त्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यादृष्टीने 
शासन नोटीफिकेशन M . V. A. 0589/ CR - 1061 - T RA - 2 दिनांक 
१९/५/ १९९० M. C. G. IV - Aदिनांक २०/९ /१९९० नुसार प्राप्त अधिकारानुसार 
मोटर वाहन कायदा , १९८८ चे कलम ११५ नुसार मी जिल्हादंडाधिकारी , 
जालना या आदेशाद्वारे वरील रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या मार्गावरील 
सिंदखेडराजा ते दुसरबीड दरम्यान राहेरी गांवाजवळील खडकपूर्णा नदीवर 
असलेल्या पुलाला वाहतुकीमुळे मोठा धोका सभवत असल्यामुळे सदर 
मार्गावरील सर्व वाहतुकीस बंदी घालुन सदर वाहतुक रकाना क्रमांक ३ मध्ये 
दर्शविलेल्या मार्गाने दिनांक १९.०३.२०१७, २१.०३.२०१७, २३ .०३.२०१७ , 
२५.०३ .२०१७, २६.०३ .२०१७, व २८ .०३. २०१७ ते ९.०४ .२०१७ असे एकूण 
१८ दिवस करिता सकाळी ८ . ०० ते सायंकाळी ५ .०० वाजेपर्यंत पुलाचे 
दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईपर्यंत सर्व वाहतूक पूर्णपणे वळविण्यात येत आहे . 
त्यांनतर हा आदेश रद्द होऊन नेहमीप्रमाणे सुरु राहील . 


READ :- Application dated 14 / 03/ 2017 submitted by 
Shri S . B . Walke, 3rd Jt. Civil Judge ( J. D .) & JMFC , Jalna for 
grant of earned leave and order passed on it. 


No./Estt ./ 1048 of 2017 . - The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
w .e .f. 20 /03 /2017 to 22/03 /2017 with permission to leave the 
headquarter to Shri S . B. Walke, 3rd Jt. Civil Judge (J . D .) & 
JMFC , Jalna. 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास आल्यास मुंबई पोलीस 
कायदा, १९५१ चे कलम १३१ अन्वये उचित कार्यवाही करण्यात येईल . 


On return from the said leave Shri S . B . Walke , is reposted 
as 3rd Jt. Civil Judge (J . D .) & JMFC , Jalna . 


सदर आदेश आज दिनांक १७/०३/ २०१७ रोजी माझे स्वाक्षरी व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


No Locum tenens is necessary. 


जालना , १७ मार्च २०१७ . 


दुर्वाचनीय , 
जिल्हादंडाधिकारी जालना . 


Certified under note 2 below M. C . S . ( Pay ) Rule 39 that , 
Shri S . B . Walke , would have continued to officiate as 3rd Jt . 
Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna had he not proceed on leave 
for the above period . 

In his absence the charge of his Court is kept with 
Shri S . B . Ganapa , 4th Jt. Civil Judge ( J. D .) & JMFC , Jalna 
and in addition to his own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
Jalna, 18th March 2017 . 

Smt . S . S. KOSAMKAR, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna. 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 

( No. B-2/32 of 2017) 
READ : - Application dated 14 /03 / 2017 submitted by 
Smt. J. R. Pulate, 2nd Jt . Civil Judge ( S. D .) Jalna for grant of 
earned leave and order passed on it. 

No ./ Estt./ 1044 of 2017. - The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (07) days 
w .e .f. 19 /03/2017 to 25 /03/ 2017 with benefit of availment of 
suffixing holiday falling on 26 /03/2017 subject to attend Lok 
Adalatmeeting on 22 /03 /2017 to Smt. J.R . Pulate , 2nd Jt. Civil 
Judge (S .D .) Jalna . 

On return from the said leave Smt. J. R . Pulate , is reposted 
as 2nd Jt. Civil Judge (S .D .) Jalna. 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


( No. B- 2/ 30 of 2017 ) 


No Locum tenens is necessary . 


READ :- Application dated 06 / 03/ 2017 submitted by 
Shri J. M . Panchal, Civil Judge (J.D .) & JMFC ,Ghansawangi 
for grant of earned leave and order passed on it . 

No./Estt./ 972 of 2017 . - The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) days 
w.e.f. 14/ 03/ 2017 to 16/03/2017 with benefit of availment of 
prefixing holidays falling on 12/03 /2017 & 13/03/2017 with 
permission to leave the headquarter after completion of 


Certified under note 2 below M. C. S . ( Pay) Rule 39 that , 
Smt . J. R . Pulate, would have continued to officiate as 2nd Jt. 
Civil Judge (S . D .) Jalna had she not proceed on leave for the 
above period . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८- २४ , २०१७ : वैशाख / ज्येष्ठ २८-३ , शके १९३९ 

८७७ 
conference on mediation dated 11/03/2017 till before office 
hours of 17 /03 /2017 to Shri J.M . Panchal, Civil Judge (J. D .) & 

BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 
J. M .F. C . Ghansawangi. 

OFFICE ORDER 
On return from the said leave Shri J.M . Panchal , is reposted 

( No . B- 4 (i) / 60 of 2017 ) 
as Civil Judge (J.D .) & JMFC ,Ghansawangi. 

READ : - Letter No. A - 1205 / 2016/911/ 2017 dated 09/ 03 / 2017 
No Locum tenens is necessary. 

issued by Hon ble High Court, Bombay. 

No. Admn./ 992 of 2017 .- The Principal District & Sessions 
Certified under note 2 below M .C .S. (Pay) Rule 39 that , 

Judge , Jalna is pleased to allow Shri Kishor Hiralal Patil, 
Shri J.M . Panchal, would have continued to officiate as Civil Joint Civil Judge (Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
Judge (J.D .) & JMFC , Ghansawangi had he not proceed on 

First Class, Bhokardan Dist. Jalna to remain away from Jalna 

headquarters A. O . H. of 29/ 03/ 2017 to B. O . H. of 02/ 04/ 2017 
leave for the above period . 

for interview , viva - voce of the Judicial Officers in the zone 
In his absence the charge of his Court is kept with 

consideration for accelerated promotion ( 10 % ) to the posts of 

Senior Civil Judge at Hon ble High Court Bombay on Friday, 
Shri M . A. M . J. Shaikh, Jt . Civil Judge (J. D . ) & JMFC , 

31 stMarch , 2017 at 03 .00 p .m . onwards. 
Ghansawangi and in addition to his own duties. 

___Inabsence of Shri Kishor Hiralal Patil , Jt . Civil Judge (J. D. ) 
Note has been taken in the Service Book of the concerned . 

and JMFC , Bhokardan Dist . Jalnas the chare of his court is 

kept with Shri AS Wadile , Civil Judge (J . D .) & JMFC , 
Jalna , 9th March 2017 . 

Bhokardan Dist . Jalna. 
Smt. S . S . KOSAMKAR , 

Jalna, 15th March 2017 . 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 

Smt. S . S . KOSAMKAR , 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

( No. B- 2/31 of 2017) 
READ :- Application dated 10 / 03/ 2017 submitted by 
Shri S. N . Sarodiya , Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Ambad 
for grant of extended earned leave and order passed on it . 

No./Estt./1001 of 2017 . - The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant extended earned leave 
dated 9 / 03 /2017 with permission to leave the headquarter to 
Shri S . N . Sarodiya , Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Ambad . 

On return from the said leave Shri S. N . Sarodiya , is reposted 
as Jt. Civil Judge (J .D .) & JMFC , Ambad . 

No Locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C . S . (Pay ) Rule 39 that, 
Shri S . N . Sarodiya , would have continued to officiate as 
Jt. Civil Judge ( J. D . ) & JMFC , Ambad had he not proceed 
on leave for the above period . 

In his absence the charge of his Court was kept with Shri 
S . R . Bharad , 2nd Jt . Civil Judge (J.D .) & JMFC ,Ambad and in 
addition to his own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

वाहतुक नियंत्रण व नियमनात्मक आदेश 
क्र .जिविशा/ आंबेडकर जयंती/ १६८१/ २०१७. - उस्मानाबाद जिल्ह्यात दि . 
०५ /०४/ २०१७ ते दि . १० /०४/ २०१७ या कालावधीत प्रॉपर परंडा येथील 
हजरत खाँजा बद्रोद्दीन चिश्ती दर्गा ऊर्स, दि . ०७/०४/ २०१७ ते दि . १२/ ०४/ २०१७ 
या कालावधी श्री तुळजाभवानी चौत्री पोर्णिमा यात्रा, दि . १०/०४/ २०१७ ते 
दि . १९ / ०४/ २०१७ या कालावधीत प्रॉ . उस्मानाबाद येथील हजरत खॉजा 
शम्सोद्दीन गाजी दर्गा उर्स , दि . ११/०४/ २०१७ ते दि . १६/ ०४ / २०१७ या 
कालावधीत श्री . येडेश्वरी देवी चौत्री पोर्णिमा यात्रा , दि . १४/०४/ २०१७ ते 
दि . ३० /०४/ २०१७ या कालावधीत डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती तसेच 
दि . २१ /०४/ २०१७ ते २८ /०४/ २०१७ श्री . संत गोरोबा काका देवस्थान तेर 
यात्रा तसेच दि . २२/ ०४/ २०१७ ते २४/ ०४/ २०१७ सोनारी येथील काळभैरुनाथ 
यात्रा आयोजिती आहेत . 

तरी वरील उत्सव जिल्ह्यात शांततेत पार पडावेत , मिरवणुका दरम्यान 
वाहतुकीचेनियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक आहे व कोणताही अनुचित 
प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी जर , तणावची 
परिस्थिीतीनिर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात करता यावी , 
म्हणुन मी "पंकज देशमुख " पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद . महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यात सक 
पोलीस उप निरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्याना दि . ०४/०४/ २०१७ 
रोजीचे ०० .०० ते दि . ३० /०४/ २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजे पावेतो खालील प्रमाणे 
अधिकारी प्रदान करत आहे. 

१. सडकांवरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोक कशा रितीने चालावे त्यांची वर्तणुक किंवा वागणुक कशी ठेवावी या 
विषयी निर्देश देणे . 


Jalna, 14 March 2017. 


Smt. S . S . Kosamkar, 


Principal District & Sessions Judge , Jalna. 


८७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८- २४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८- ३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२. अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने जाव्यात किंवा कोणत्या 
मार्गाने जावु नयेत ते मार्ग विहीत करणे. 

३. सर्व मिरवणुकाच्या व जमावांचे प्रसंगी व प्रतीमा पुजनाच्या सर्व 
जागाच्या आसपास प्रतीमा पुजनाचे वेळी व कोणत्याही सडकेवरुन किंवा 
सार्वजनिक जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याचे जागी, गर्दी होणार 
असेल किंवा अडथळा निर्माण होण्याची शकयता असेल अशा सर्व 
ठिकाणी अडथळा होवु न देणे 

४. सर्व रस्त्यावर , नद्याचे घाटावर , सार्वजनिक ठिकाणी , स्नानाचे 
कपडे धुण्याचेठिकाणी , जागे मध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे कोणत्याही 
रस्त्यात सडके जवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागे जवळ वाद्य 
वाजविणे आणि शिंगे , कर्कश वाद्य वाजविणे यावर नियमन करणे अगर 
त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 


५. सक्षम अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम 
३३,३४ ,३७ ते ४२,४५ या कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमनात्मक 
आदेशाचे अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे. 

६. जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन 
करेल तर तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 
राहिल . 
उस्मानाबाद , २९ मार्च २०१७ . 

पंकज देशमुख , 
पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 


Superintent of Police 

Notification 


O . No . DSB/ Chitra/ 1683 / 2017 . - Whereas 
“ Yedeshwari Devi yatra ” (Chaitra Pournima ) at Yermala 
Tq. Kallam Dist. Osmanabad is being celebrated during 
11/ 04/ 2017 to 16 /04/ 2017 respetively. Large number of 
devotees from different parts of Maharashtra visit 
Yermala by road to join the celebrations & where as it is 


exdpedient in the interest of public safety to prohibit and 
regulate plying/running of motor vehicles on Osmanabad 
Aurangabad road as sepcified in the schedule below . 

Now therefore in exercise of the power vested to me under 
section 33 (1 ) (b ) of Bombay Police Act- 1951 , I Pnakaj 
Deshmukh , Superintendent of Police , Osmanabad do here by 
prohibit plying or the running of any Motor vehicle on the 
Osmanabad - Aurangabad route from 11/ 04 /2017 at 00 .00 hrs . 
to 12 /04 / 2017 at 24 . 00 hrs. as specified in the schedule below 
& regulate divertion of traffic as below . 


1. For S . T. Buses & Other tourist vehicles (Car, Jeep , etc .) | A ) 


Aurangabad -Solapur - Vijapur :- Saramkundi Phata - Bhoom 
Barshi-Solapur & Vice versa. 


B ) 


Aurangabad- Osmanabad- Solapur :-Indapur village-partapur 
phata -Moha - Yedshi & vice versa . 


C ) Kallam- Barshi. Via Yermala : - Kallam- Dhoki-Yedshi- Barshi & 

Vice versa . 


For all havy vehicles (including all types of good carrier vehicles) 


A ) 


Aurangabad- Hyderabad 


Manjarsumbha- Kej-Kallam- Dhoki Chourasta- Aalini Phata & Vice versa Or Dhoki 
Chourasta- Ausa- killari-Omaerga Chourasta & vice versa . 


B ) 


Hyderabad - Aurangabad 


Aalni Phata-Dhoki Chourasta -Kallam -Kej -Manjarsumbha & Vice versa Or Omerga 
Chourasta- Killari-Ausa- DhokiChourasta -Kallam - Kej-Manjarasumbha & Vice versa. 


C ) Osmanabad - Aurangabad 


Osmanabad -Aalni Phata -Dhoki- Chourasta -Kallam - kej-Manjarsumbha & Vice versa. 


D ) Aurangabad - Osmanabad 


Manjarsumbha -Kej -Kallam - Dhoki- Chourasta -Aalni Phata - Osmanabad & Vice versa. 


Vehicles exempted from Notification : 


1. All Govt. vehicles and VIP, VVIP vehicles. 

2 . Vechicles on emergency and essential services duties. 
Osmanabad , 29th March 2017. 


PANKAJDESHMUKH , 
Superintent of Police , Osmanabad . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८ -२४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८ -३ , शके १९३९ 


८७९ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - १. श्री . उ . प्र . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र जा . क्र . ४३७/ १७ , दिनांक १५ मार्च, २०१७ रोजी प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


क्र . काव्यवि / (प्रशा) / २१७१/ २०१७. - श्री . ह . रा . पाटील, ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा यांची 
दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१७ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१७ या (०३) तीन 
दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
या कार्यालयाचे आदेश क्र . ११८९/ २०१७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०१७ 
अन्वये सौ . अ . नि .नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीशा , क . स्तर व 
न्यायादंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येवून विहीत नमुन्यातील 
रजा मागणीचा अर्ज आणि वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतर रजेचे स्वरुप जाहीर केले जाईल असे नमूद करण्यात आले 
होते . 


आदेश 


क्र . काव्यवि / (प्रशा) / २०८० / २०१७. - श्री . उ . प्र . कुलकर्णी, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , उमरगा यांची दिनांक १६ मार्च, २०१७ ते 
दिनांक १८ मार्च, २०१७ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम- ५० नुसार (रजेपुढील 
दिनांक १९ मार्च, २०१७ या एक दिवासाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यांत येवून , दिनांक १५ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक १९ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


श्री . ह . रा . पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांनी त्यांचे न्यायालयाचे पत्र जा . क्र . 
५२९ / १७, दिनांक १७ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये त्यांचे विहीत नमुन्यातील 
परिवतीत रजेचा अर्ज आणि वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या 
कार्यालयास सादर केलेले आहे . त्यावरुन श्री . ह . रा . पाटील, ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांची 
दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०१७ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१७ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेली रजा ही महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा ) नियम १९८१, मधील नियम - ६१ नुसार परिवर्तीत रजा म्हणुन या 
आदेशान्वये घोषीत करण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . उ . प्र . कुलकर्णी, हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 


___ जर श्री . उ. प्र . कुलकर्णी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


उस्मानाबाद , १७ मार्च २०१७ . 


श . अ . अ.र . औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


( दोन ) 
श्री . उ. प्र . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा 
यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . नि . ला काळे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


११ 


उस्मानाबाद , १६ मार्च २०१७ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १. सौ . अ.नि . नावदर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उमरगा 

हयांचे दिनांक ०६ फेब्रुवारी , २०१७ रोजीचा दुरध्वनी संदेश . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


२ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा .क्र . १००८ / २०१७, दिनांक ०७ फेब्रुवारी, 

२०१७. 


१० 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


३ . सौ . अ.नि . नावदर सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , उमरगा 

ह्यांचे पत्र जा .क्र . ५०९/ १७, दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत – वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ) 


पहा - १. श्री . ह . रा . पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

उमरगा यांचे पत्र जा .क्र . ५०३ / १७, दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०१७ 
अन्वये प्राप्त झालेला ई -मेल संदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


२ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा .क्र .११८९ / २०१७, दिनांक १४ फेब्रुवारी , 

२०१७ . 


आदेश 


३. श्री . ह . रा . पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , 

उमरगा ह्यांचे पत्र जा .क्र . ५२९/ १७, दिनांक १७ फेब्रुवारी , २०१७ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २१७५/ २०१७. - सौ . अ. नि . नावदर सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा ह्यांची दिनांक 
०६ फेब्रुवारी, २०१७ रोजीपासून ते त्यांच्या पदावर कार्यालयात हजर होईपर्यंतच्या 
कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार या कार्यालयाचे आदेश क्र . 
१००८ / २०१७, दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये श्री . चं.प्र . काशिद , २ रे 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


८८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८- २४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८- ३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 


सह दिवाणी न्यायाधीशा, क .स्तर व न्यायादंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यांत येवून विहीत नमुन्यातील रजा मागणीचा अर्ज आणि 
वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर रजेचे स्वरुप 
जाहीर केले जाईल असे नमूद करण्यात आले होते . 


श्री . दि . र. माळी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग भूम यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .ह . सं . सातपुते , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत 
येतो . 


उस्मानाबाद , १८ मार्च २०१७ . 


सौ . अ . नि . नावदर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उमरगा यांनी त्यांचेन्यायालयाचे पत्र जा . 
क्र . ५०९/ १७, दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये त्यांचे विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज आणि वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
या कार्यालयास सादर केलेले आहे . त्यावरुन सौ . अ. नि . नावदर सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उमरगा 
यांची दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१७ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी , २०१७ या 
( ०७ ) सात दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेली रजा ही 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम -६१ नुसार 
परिवर्तीत रजा म्हणुन या आदेशान्वये घोषीत करण्यात येते . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


उस्मानाबाद , १७ मार्च २०१७ . 


श . अ . अ .र . औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


पहा - १ . श्री . अ. अ . भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भूम यांचे 
पत्र जा . क्र . ७४८ / १७, दिनांक १४ मार्च, २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


पहा - १. श्री . दि . र. माळी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . ७५३/ १७, दिनांक १५ मार्च, २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २१७२/ २०१७. - श्री . अ. अ . भोसले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग भूम यांची दिनांक 
२० मार्च, २०१७ ते दिनांक २४ मार्च, २०१७ या ( ०५ ) पाच दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम -५० 
नुसार (रजेपुढील दिनांक २५ व २६ मार्च, २०१७ या दोन दिवासांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २० मार्च, २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक २७ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . अ . अ . भोसले , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग भूम म्हणून काम पहातील . 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / २१७४/ २०१७. - श्री . दि . र . माळी, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग भूम यांची दिनांक 
२० मार्च, २०१७ ते दिनांक २४ मार्च, २०१७ या ( ०५) पाच दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ५० 
नुसार (रजेमागील दिनांक १९ मार्च, २०१७ आणि रजेपुढील दिनांक २५ व 
२६ मार्च, २०१७ या तीन दिवासांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत 
येवून , दिनांक १८ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२७ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


जर श्री . अ. अ . भोसले , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग भूम म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 


( दोन ) 


श्री . अ . अ . भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग भूम यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .ह . सं . सातपुते , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . दि . र . माळी, हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग भूम म्हणून काम पहातील . 


येतो . 


उस्मानाबाद , १८ मार्च २०१७ . 


जर श्री . दि . र. माळी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८- २४ , २०१७ : वैशाख / ज्येष्ठ २८ -३ , शके १९३९ 


८८१ 


१४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा .क्र . १३६३/ २०१७, दिनांक १८ फेब्रुवारी, 
२०१७ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १ . श्रीमती र .र. तेहरा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे 

पत्र जा .क्र .८६० / १७, दिनांक ०१ मार्च, २०१७ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नुमन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


२. सौ . अ . नि . नावंदर, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उमरगा यांचे 
पत्र जा .क्र .६०६/ १७, दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेली 
वैद्यकीय रजेचा ई- मेल संदेश . 


२ . श्रीमती. र .र . तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे 

पत्र जा .क्र . १०३१/ १७, दिनांक १४ मार्च, २०१७ अन्वये सादर 
केलेले विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 


३ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . १६३३/ २०१७, दिनांक २८ फेब्रुवारी, 
२०१७ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


४. सौ . अ . नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उमरगा ह्याचे 
पत्र जा .क्र . ७६९ / १७, दिनांक १४ मार्च, २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. ( सोबत - वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ) 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २००१/ २०१७. - श्रीमती. र.र . तेहरा , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक १४ मार्च, २०१७ ते 
दिनांक १८ मार्च, २०१७ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील 
दिनांक १२ व १३ मार्च, २०१७ आणि रजेपुढील दिनांक १९ मार्च, २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती. र.र. तेहरा , हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती. र.र. तेहरा , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


क्र . काव्यवि/ ( प्रशा ) / २१७०/ २०१७. - सौ . अ . नि . नावंदर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांची 
दिनांक २८ मार्च, २०१७ रोजीपासून ते त्यांच्या पदावर कार्यालयात हजर 
होईपर्यंतच्या कालावधीतील त्याच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यात 
आलेला दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , लोहारा यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . च . प्र. काशिद , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येवून विहीत नमुन्यातील 
रजा मागणीचा अर्ज आणि वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतर रजेचे जाहीर केले जाईल असे नमूद करण्यात आले होते . 


( दोन) 


श्रीमती . र.र . तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . शौ . बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १४ मार्च २०१७ . 


श . अ . अ .र . औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१६ 


सौ . अ . नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उमरगा यांच्या न्यायालयाचेपत्र जा .क्र . ७५९ / १७ , 
दिनांक १४ मार्च, २०१७ अन्वये त्यांचे विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा 
अर्ज आणि वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर 
केलेले आहे . त्यावरुन सौ . अ . नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उमरगा ह्यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी , 
२०१७ ते दिनांक १० मार्च, २०१७ या ( ११) अकरा दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरुन उपभोगलेली रजा ही महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१, 
मधील नियम -६१ नुसार परिवर्तीत रजा म्हणुन या आदेशान्वये घोषीत 
करण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १. कु . क . ना . फटांगरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र .१५९८ / १७, दिनांक ०८ मार्च, २०१७ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


उस्मानाबाद , १८ मार्च २०१७ . 


आदेश 


आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १९७८ / २०१७. - कु . क . ना . फटांगरे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १४ मार्च, २०१७ ते दिनांक १८ मार्च, २०१७ या ( ०५) पाच 


८८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८ -२४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८ -३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . सु . रा . पडवळ , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १२ व १३ मार्च, २०१७ आणि रजेपुढील 
दिनांक १९ मार्च, २०१७ या तीन दिवासांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यांत येवून , दिनांक ११ मार्च, २०१७ रोजी औरंगाबाद येथील न्यायायीक 
अधिकाऱ्यांच्या विभागीय परिषदेस उपस्थित राहण्याकरीता दिनांक १० 
मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० मार्च, २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
येते . 


जर श्री . सु . रा . पडवळ , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


रजेवरून परत आल्यानंतर कु . क . ना . फटांगरे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर कु .क . ना . फटांगरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 


श्री . सु . रा . पडवळ , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्याभार हा श्री . शौ . बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
व . स्तर , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १० मार्च २०१७ . 


( दोन ) 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


कु . क . ना . फटांगरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या दिनांक १० मार्च, २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक १२ मार्च, २०१७ रोजीचे 
मध्यान्हापर्यंतचा त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती अ. चं . पारशेट्टी, 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक १२ मार्च, २०१७ रोजी मध्यान्हानंतर 
पासुन ते दिनांक २० मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंतचा 
कार्यभार श्री . शौ .बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो. 


पहा - १. श्री . शौ . बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा .क्र .१५३५/ १७, दिनांक ०६ मार्च, २०१७ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


उस्मानाबाद , १० मार्च २०१७ . 


आदेश 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि / (प्रशा ) /१९२५/ २०१७. - श्री . शौ . बा . देसाई, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०६ व ०७ मार्च, २०१७ या (०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम- ५० नुसार मंजूर 
करण्यांत येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - १ . श्री . सु . रा . पडवळ , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा .क्र . १६१३ / १७, दिनांक ०९ मार्च, २०१७ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . शौ . बा . देसाई , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . शौ . बा . देसाई , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . शौ . बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्याभार हा श्री . रा. खं . राजेभोसले , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर , अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


आदेश 
क्र . काव्यवि/ ( प्रशा) / १९६२/ २०१७. - श्री . सु . रा . पडवळ, दिवाणी 
न्यायाधीश , व .स्तर व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक १५ व १६ मार्च, २०१७ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम- ५० नुसार मंजूर 
करण्यांत येवुन दिनांक १४ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक १७ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


उस्मानाबाद , ०७ मार्च २०१७ . 


आर . आर. देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८- २४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८ -३ , शके १९३९ 


८८३ 


१९ 


मंजूरी देत आहेत. तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात आली होती. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री एच. ए. मुल्ला, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते. 


पहा - १. श्री . रा . ना . रोकडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा . क्र . १८६३/ १७, दिनांक ०४ मार्च, २०१७ अन्वये सादर केलेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


श्री. एच ए मुल्ला, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्री. एच ए मुल्ला, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/०७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता. 


आदेश 


लातूर , १० मार्च, २०१७ 


व्ही डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


क्र . काव्यवि/ ( प्रशा ) / १८२६/ २०१७. - श्री . रा. ना . रोकडे , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०६ मार्च, २०१७ ते 
दिनांक ०८ मार्च, २०१७ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील 
दिनांक ०५ मार्च, २०१७ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यांत येवुन , दिनांक ०४ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनतर 
पासून ते दिनांक ०९ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . रा . ना . रोकडे , हे जिल्हा 
न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

__ जर श्री . रा . ना . रोकडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . रा. ना . रोकडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . 
प्र . ज . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/०७/२०१६ 
२ ) श्री एच व्ही कुर्तडीकर , दिवाणी न्यायाधीश -१ , निलंगा यांची दि. १४ / 

०३ / २०१७ ते १७/०३/ २०१७ पर्यंतची (०४) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


रजा 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबचा अहवाल . 


आदेश 


उस्मानाबाद , ०६ मार्च २०१७ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ / २०१६, दिनांक २१/०७/ २०१६ . 
२) श्री . एच ए मुल्ला , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची 

दिनांक ०६/ ०३/ २०१७ ते ०८ / ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/९३४/ २०१७:- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री एच व्ही कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश- १, यांच्या दिनांक १४/ ०३/ २०१७ 
ते १७ / ०३/ २०१७ पर्यंतच्या (०४ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक 
१२/ ०३/ २०१७ व १३/०३/ २०१७ रोजी अनुक्रमे रविवार व धुलीवंदन निमित्त 
असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक ११ / 
०३/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८ / ०३/ २०१७ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 
___ श्री . एच. व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री एच. व्ही कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री एच . व्ही कुर्तडीकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०७/ २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल 
लातूर , १० मार्च, २०१७ 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबचा अहवाल . 


आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ ९३३/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एच ए मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांच्या दिनांक 
०६/ ०३/ २०१७ ते ०८ / ०३/ २०१७ पर्यंतच्या ( ०३ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या 
अर्जित रजेस दिनांक ०५ /०३/ २०१७ रोजीच्या सुट्टीचे लाभासह कार्येत्तर 


व्ही डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


८८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८- २४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८- ३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२२ 


श्री ए. के . देशमुख , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ५४८ / २०१६, दिनांक ०२/ १२/ २०१६. 


श्री. ए. के देशमुख , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 


२) श्री आर. व्ही जटाळे,जिल्हा न्यायाधीश - १ , उदगीर यांची दिनांक १४/ 

०३/ २०१७ ते १७/०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जीत रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


श्री . ए. के. देशमुख, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबचा अहवाल . 


श्री . ए. के . देशमुख यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/०७/२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , १६ मार्च, २०१७ 


व्ही डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/९८३/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्री आर. व्ही जटाळे, जिल्हा न्यायाधीश -१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
उदगीर यांची दिनांक १४/ ०३/ २०१७ ते १७/०३/ २०१७ पर्यंतच्या (०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १२/०३ / २०१७ व १३ / ०३/ २०१७ रोजी 
अनुक्रमे रविवार व धुलीवंदन निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर 
करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक ११/०३ / २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १८ /०३/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१/ ०७/ २०१६ 


श्री आर व्ही जटाळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री आर . व्ही . जटाळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 


२) श्रीमती एस. एम. कनकदंडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

लातूर यांची दि १५/ ०३ / २०१७ ते १८/ ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०४) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 


श्री आरव्ही जटाळे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०२/१२/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील 


आदेश 


लातूर , १५ मार्च, २०१७ 


व्ही डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ९८४ / २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्रीमती एस एम कनकदंडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
___ अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांची दिनांक १५ / ०३/ २०१७ ते 

१८ /०३ / २०१७ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत 


श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/ ०७/ २०१६ 


२) श्री . ए. के . देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , लातूर यांची 

दिनांक १६/ ०३/ २०१७ ते १८ / ०३ / २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


श्रीमती एस एम कनकदंडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबचा अहवाल. 


श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ /०७/ २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल. 


आदेश 


लातूर , १५ मार्च, २०१७ 


क्र . काव्यवि(प्रशा)९८४/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश , लातूर हे श्री 
. ए. के. देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लातूर यांची दिनांक 
१६/०३/ २०१७ ते १८/ ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर 
करीत आहेत . 


व्ही डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८ -२४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८ -३ , शके १९३९ 


८८५ 


श्री . के . जी . सावंत , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा.- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ९८३/ २०१७ , 

दिनांक १६/ ०३/ २०१७. 


श्री के जी सावंत , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायलयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


लातूर , २० मार्च, २०१७ 


२ ) श्री . आर . व्ही . जटाळे , जिल्हा न्यायाधीश - १, उदगीर यांचे मंजूर 

अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचे पत्र क्रमांक १७० / २०१७, दिनांक 
१७/ ०३/ २०१७ 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १०१०/ २०१७:- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत. 


व्ही डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातुर 


२७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


श्री आर व्ही जटाळे , जिल्हा न्यायाधीश- १ , उपगीर 
यांची जिल्हा न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक काव्यवि(प्रशा)/ 
९८३/ २०१७, दिनांक १६ /०३/ २०१७ नुसार मंजूर करण्यांत 
आलेली दिनांक १७/०३/ २०१७ या ( ०१ ) दिवासाची 
अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


पहा.- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/ ०७/ २०१६ . 


सदरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकाऱ्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


२) श्री . ए. के . देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , लातूर यांची 

दिनांक २१/ ०३/ २०१७ ते २४ / ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , १८ मार्च, २०१७ 


आदेश 


व्ही डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १०३४/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री ए. के देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर यांची 
दिनांक २१/ ०३/ २०१७ ते २४/ ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २५ /०३/ २०१७ व २६/०३/ २०१७ रोजी अनुक्रमे 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/ ०७/ २१६ . 
२) श्री के. जी सावंत , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उदगीर 

यांची दिनांक २०/ ०३/ २०१७ ते २४ / ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०५) दिवसाची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


__ श्री ए. के. देशमुख, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 


__ श्री. ए. के. देशमुख, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर पात्पुरत्या स्वरुपात 
स्वुरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १०२५ / २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री के जी सावंत, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , उदगीर यांची दिनांक २० /०३/ २०१७ ते २४/ ०३/ २०१७ पर्यंतची 
( ५ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५ /०३/ २०१७ व २६ /०३ / 
२०१७ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . 


श्री . ए. के. देशमुख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/०७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल. 


लातूर , २० मार्च, २०१७ . 


श्री के जी . सावंत , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 


व्ही. डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


८८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८- २४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८- ३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२८ 


दिनांक १७/ ०४/ २०१७ रोजीचे २४ .०० वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित 
होणेस विनंती केली आहे. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ /०७/ २०१७ 
२) श्रीमती एस. एस. बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , लातूर 

यांची दि . २२/ ०३/ २०१७ ते २४/ ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्हयात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हयात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 


आदशे 


१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सड के वर किंवा जवळपास 
शस्त्रे , सोटा, तलवारी , भाले, दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा 
लाठया किंवा शाररिक इजा करण्यासाठी वापरजा येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही. 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ १०३५/ २०१७ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस. एस. बांगडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक २२ / ०३/ २०१७ ते २४/ ०३/ २०१७ पर्यंतची (०३) दिवसाची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २५/ ०३/ २०१७ व २६/ ०३/ २०१७ रोजी अनुक्रमे 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २१ / ०३/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २७/०३/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही. 


__ श्रीमती एस . एस. बांगड , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहुन नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही 


श्रीमती एस. एस. बांगड , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस एस बांगड, यांचे अनुपस्थितीचेकालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/०७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल. 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 
उद्येशाने वाद्य वाजणिार नाही किंवा जाहीरपणेकिंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही. 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शातंता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 


लातूर , २० मार्च, २०१७ . 


व्ही डी डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


६. अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितिमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाचीकिंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी 

आवेशपुर्ण भाषणे करु नये सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , 
चिन्हे फलक किंवाइतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये त्यांचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात पांच 
किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास निदर्शने , 
धरणे, मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्र . २०१७/ गृहशाखा/ दंडविभाग / कावी- ३१५ :- औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात 
( १ ) दिनांक ०४ /०४/ २०१७ रोजी श्रीराम नवमी सण मोठया प्रमाणात साजरा 
होणार आहे . (२ ) दिनांक ०९ / ०४/ २०१७ रोजी महावीर जयंती तसेच(३ ) 
दिनांक १४/०४/ २०१७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सर्वत्र साजरी 
होणार आहे. त्याकारीता मोठया प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त नेमावा लागतो. 


औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस अधिक्षक 
ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ / का व सु-/ २०१७- ८५० दिनांक 
०१/०४/ २०१७ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
आणि ३७ ( ३ ) चे आदेश दिनांक ०३/ ०४ / २०१७ चे ००. ०० वाजे पासून 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा मिरवणूका , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामिण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत्त केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८-२४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८- ३ , शके १९३९ 


८८७ 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयाच्या हद्यी पावेतो दिनांक ०३/ ०४/ 
२०१७ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १७/०४/ २०१७ च्या २४ .०० वाजेपर्यत 
अमंलात राहतील . 


आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासणची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


हा आदेश दिनांक ०१/ ०४/ २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे. 


औरंगाबाद , १ एप्रिल , २०१७ . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचेविस्थापन 
होणार नाही ) 


डॉ निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


३० 


सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी याजंकडून 


सपास 


अधिसूचना कलम ११ 


ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करण्याची आवश्यकता नाही. ) 


कल्प 


हित 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 


क्र . २०१७/ भूसंपादन /सिआर -०२ ज्या अर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड( इ ) च्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग शासन अधिसुचना क्र . एम . 
आय. एस .- ११/ २०१४ /सिआर - ७७ ( भाग - २)/ अ- २ दिनांक ११/ ०९/ २०१५ 
( यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) 
याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड 
( झेड ऐ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया 
जिल्हयातील १० , ००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्या 
बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( २) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३) व्दारे घोषित करण्यत येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) संपादनाची कार्यवाही ही 
मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवि दिल्ली यांचेसिव्हील अपिल क्र . १७४८ - १७४९ / 
२००५ मधील दि . १७/ ०२/ २०१६ रोजी पारीत केलेल्या आदेशाचे अनुषंगाने 
शासनाच्यावतिने मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवि दिल्ली येथे दाखल केलेल्या 
पुनर्विलोकन याचिका डायरी क्र . २६२१८ / २०१६ मध्ये जे काही आदेश 
पारीत होतील त्या आदेशांचे अधिन राहुन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे 
ज्याचा निर्देया उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद , जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 
केले आहे . 


८८८ 


भाग १ - पुरवणी 


शेरा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १८- २४ , २०१७ : वैशाख/ ज्येष्ठ २८- ३ , शके १९३९ 
अनुसूची एक 

अ. क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
जमिनीचे वर्णन 

गट क्रमांक हे . आर मध्ये 
गाव- अंबेहोळ , ता . उस्मानाबाद , जि . उस्मानाबाद 

० . ३० 

० . २० 
अ.क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र शेरा 

० . १० 
गट क्रमांक हे . आर मध्ये 
२ पै. ० .२७ 

० . ७५ 
० . ३८ 


० 


० 


० .७३ 


० . ७३ 


० . ५९ 


० .२१ 
० .३१ 


३३३ पै . 
३३२ पै . 
एकूण क्षेत्र 


० . १९ 
१ .१५ 
१५ . ३६ 


१. ६७ 


अनुसूची दोन - सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


० . १५ 


० . ५० 


प्रकल्पाचे नाव - साठवण तलाव आंबेहोळ भाग - २ साठी भूसंपादन 
मौजे अंबेहोळ , ता . जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन - साठवण तलाव आंबेहोळ भाग - २ , मौजे आंबेहोळ , 
ता .जि . उस्मानाबाद कामाकरिता . 


० .८७ 


० . १० 


० . २० 


समाजाला मिळणारे लाभ - साठवण तलाव आंबेहोळ भाग - २ , मौजे . 
आंबेहोळ, ता . जि . उस्मानाबाद या प्रकल्पा व्दारे जमिनीस सिंचनाचा 
लाभ होतो . 


० . २० 


० . २६ 


अनुसूची तीन - बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत नाही . 
अनुसूची चार - सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 


० . १७ 


० 


० 


० 


मा . जिल्हाधिकारी तथा समुचीत शासन , जिल्हा उस्मानाबाद यांचे 
आदेश क्र . २०१६ / भूसंपादन / कक्ष- १ / सीआर- १६ दि .०१/ १२/ २०१६ मध्ये 
सदरच्या प्रकरणी कलम ४ ते १० च्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास 
तसेच पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना योजना तया करण्यास सुट देण्यात 
आलेली आहे . 


० .०९ 


० 


० 


하 


० 


하 


अनुसूची पाच - नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
टिप- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
___ अधिकारी , उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


० 


० 


० 


하 


하 


० 


दिनांक - १८ / ०४/ २०१७ 
ठिकाण - उस्मानाबाद 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


( आयुष प्रसाद ) 
सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


